विधी अधिकारी पद निर्माण करण्याबाबत. 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५४/२०/विशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- 28.03.2029 
संदर्भ:- 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.युएनआय/२०२०/ संचालक व विधी अधि. 

मान्यता/मुंबई वि./ विशि-१/२९९७, दि.२७.०२.२०२० 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७९ नुसार तक्रार निवारण समितीची रचना 
विहित केलेली आहे. सदरहू कलमाच्या पोटकलम ३ (च) नुसार विद्यापीठाचा विधी अधिकारी हा तक्रार निवारण 
समितीचा सदस्य सचिव असेल, salt तरतुद आहे. मुंबई विद्यापीठास विधी अधिकारी पद मंजूर नसल्याने 
विद्यापीठाचे विधीविषयक/कायदेविषयक कामकाज हाताळण्यासाठी विधी अधिकारी पद मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 

मुंबई विद्यापीठासाठी “विधी अधिकारी” हे पद रू.५६,१००-१,७७,५०० (स्तर-२०) या वेतनश्रेणीमध्ये मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणाऱ्या अंदाजे रु.६,७३,२००/- एवढ्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८९/२०२१/व्यय-५, दि.२१.०१.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. BLAIR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०३२४१४५१४९२१०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AJIT MADHUKARRAO Beane inst 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभव, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
४. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ महाराष्ट्र, मुंबई, 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १ महाराष्ट्र, मुंबई, 
७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
८. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई, 
९. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती. 


